स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या संदर्भात 
सविस्तर प्रकल्प अहवालाची तपासणी 
करण्यासाठी छाननी समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३/विशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई : ४०००३२. 
तारीख : १३ मार्च, २०२०. 


वाचा :-१) शासन निर्णय क्रमांक स्वअवि-२०१९/(६/१९)/विशि-४, दिनांक ११ जानेवारी, २०१९ 
२) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१७/(१४४/१७)/ विशि-४, दिनांक १९ जानेवारी, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

राज्यात स्वयं अर्थसहाय्थित विद्यापीठांची स्थापना करण्यासाठी, त्यांच्या कार्याचे व कामकाजाचे 
विनियमन करण्यासाठी आणि त्यांचेशी संबंधित किंवा तद्‌नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता 
सुधारीत मार्गदर्शक सूचना दिनांक १९ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात 
आलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने विविध प्रायोजक मंडळांकडून स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांची स्थापना 
करण्यासाठी शासनास सविस्तर प्रकल्प अहवाल प्राप्त होत आहेत. 

शासनास प्राप्त होणाऱ्या प्रायोजक मंडळांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांची छाननी करण्यासाठी 
सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमधील सूचना क्र.७ (१) नुसार छाननी समिती गठीत करणे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय : 

स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भात शासनास प्राप्त होणाऱ्या प्रायोजक 
मंडळांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांची छाननी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे छाननी समिती गठीत 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | क्रमांक सदस्याचे नाव व पदनाम समितीतील स्थान 
| (9) सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग पदसिद्ध अध्यक्ष 
२ (9) प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग सदस्य 
(२) प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग सदस्य 
(3) प्रधान सचिव (महसूल), महसुल विभाग सदस्य 
३ शासनाचे नामनिर्देशित केलेले शक्‍यतो संबंधित विषयाच्या विद्यापीठाचे कुलगुरु 
(१) श्री. रावसाहेब काळे, माजी कुलगुरु, केंद्रीय विश्व सदस्य 
विद्यालय, गुजरात 
गि शासनाने नामनिर्देशित केलेले तीन विख्यात विद्वान, संशोधन किंवा तज्ञ व्यक्‍ती 
(१) HAG. मालदार, माजी कुलगुरु, सोलापूर सदस्य 
विद्यापीठ, सोलापूर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३/विशि-४ 


(2) श्री.पी.बी. विद्यासागर, माजी कुलगुरु, स्वामी सदस्य 
रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 
(३) श्री.अनिल जाधव, वित्त तज्ञ (C.A,) | सदस्य | 
षु उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील उप सचिव या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी 
(१) सह सचिव/उप सचिव (विद्यापीठ शिक्षण), उच्च व तंत्र | सदस्य सचिव 
शिक्षण विभाग 
६ प्रकल्पाशी संबंधित विषयातील सखोल ज्ञान व अनुभव असलेली तज्ञ व्यक्ती 
(१) ओ) प्रकल्पनिहाय निमंत्रित सदस्य निमंत्रित सदस्य 
प्रा.महेंद्र शिरसाट, भौतिकशास्त्र विभाग, (मतदानाचा 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, अधिकार नाही.) 
औरंगाबाद 


«७ समितीचा कार्यकाल हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाचा राहील. 


2. 


समितीची कार्यकक्षा 
समितीने शासनास प्राप्त झालेल्या सर्व प्रस्तावांची तपासणी शासनाने निर्धारित केलेल्या सुधारित 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार करावी. शासनाने निर्गमित केलेल्या स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ 
स्थापनेसाठीच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांच्या परिच्छेद ६ मध्ये नमूद केलेल्या बाबींच्या 
अनुषंगाने तपासणी करावी. 
समितीस मार्गदर्शक तत्वामधील परिच्छेद ७(७.४) मधील तरतूदीनुसार प्रायोजक मंडळाकडून 
अन्य माहिती मागविता येईल. 
समितीस, सविस्तर प्रकल्प अहवालात उणीवा आढळल्यास त्याबाबत बदल सुचविता येतील 
आणि प्रायोजक मंडळाने विनिर्दिष्ट काळावधीत त्यावर विचार करुन त्यांचे अनुपालन 
करण्यासाठी, ते त्या मंडळास कळवता येतील. 
समितीतील निमंत्रित सदस्यास मतदानाचा अधिकार असणार नाही. 
समितीच्या पदसिद्ध अध्यक्षांच्या समवेत बैठकीच्या दिनांकापासून दोन महिन्यात आपला अहवाल 
शासनास सादर करावा. 
सविस्तर प्रकल्प अहवालाची Summery Sheet तयार करावी. 
छाननी समितीतील अशासकीय सदस्यांना बैठकीसाठी प्रत्येकी रुपये ५०००/- इतके मानधन व 


जे अशासकीय सदस्य मुंबईमधून बैठकीसाठी उपस्थित राहतील त्यांना रुपये १०००/- इतका प्रवासभत्ता 
आणि जे अशासकीय सदस्य मुंबई बाहेरून येतील त्यांना रेल्वेच्या Two Tier Ac या दर्जास अनुज्ञेय 
असलेली रक्‍कम देय राहील. 


3: 


सदरचा खर्च मागणी क्रमांक डब्ल्यू. ६, 2249, सचिवालय -सामाजिक सेवा, ०९० - सचिवालय 


(०१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, (०१) (०१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, (२२५१०४०९), ५० इतर खर्च या 
लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध तरतूदीनुसार भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३/विशि-४ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३१३१७२१५४८१०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sameer Laxman ८: 
Dhere प्यासा 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


Digitally signed by Sameer Laxman Dhere 
IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and Technical 


no 
ng 
& 


jepartment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
b4a357b0e2247b4328b57F451509bf1 bfobd20c865128a018421¢ 


प्रत, 

मा.मंत्री,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.प्रधान सचिव , महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

श्री. रावसाहेब काळे, माजी कुलगुरु, (केंद्रीय विश्व विद्यालय, गुजरात), ए-५०३, कुमार 

अत्मन को.ऑ.हौ.सो., हॉटेल महाबळेश्वरच्या मागे, बाणेर रोड, पुणे-४११०४५. 

७) श्री.एन.एन. मालदार, माजी कुलगुरु, (सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर), ४०३, एआयई, 
महाराजा को.ऑ.हौ.सो, प्लॉट १६, सेक्टर ०९, वाशी, नवी मुंबई-४००७०३. 

८) श्री.पी.बी. विद्यासागर, माजी कुलगुरु, (स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, 
नांदेड), बी-४०३, ओवल स्प्रिंग, विशाळ नगर, पिंपळे निलख, पुणे. 

९) satires जाधव, वित्त ast CA), १८८८, ई-ओमेगा टॉवर्स, ऑफिस नं.२०४, 
राजारामपुरी, गल्ली नं.९, कोल्हापूर- ४१६००८. 

१०) प्रा.महेंद्र शिरसाट, भौतिकशास्त्र विभाग, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, 
औरंगाबाद-४३१००४. 

११) उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) महालेखापाल, (लेखा व परिक्षा-१)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

१३) संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

१४) कक्ष अधिकारी(रोखशाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) के.पी.एम.जी. प्रतिनिधी यांना माहितीस्तव 

१६) सचिव (उ व तं शि), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


